दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
कृषि व पदुम विभागाच्या अखत्यारितील 
राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठाच्या अधिनस्त 
कार्यालयांतील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करणेबाबत तसेच 
पदसुनिश्चितीमधून वगळण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
क्रमांक :- संकीर्ण १५२०/प्र.क्र.११३ / ६ओ , 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा:- 9) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 

२) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि. ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 

3) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि. १२.११.२०२० 

४ सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.२५१/ 
दि.क.२, दि. ०२.०२.२०२१. 

५कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णण क्रमांक.संकीर्ण १५२०/प्र.क्र११३/६अे, 
दि.१८ मे २०२१ 

६) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्रमांक.संकीर्ण १५२०/प्र.क्र११३ /६अओ, 
दि.१८ जून,२०२१ 


प्रस्तावना:- 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन 
सेवेतील पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि. ०४.०१.२०२१ च्या 
अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करून सदर यादी केंद्र शासनाच्या 
www .disabilityaffairs .gov.in या संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notificatiion येथे List of 


Post identification suitable for Persons with Benchmark Disability notified on 
08.09.2029 या शिर्षाखाली प्रसिध्द केली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 
दि. ०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील निर्देशास 
अनुसरून कृषि व पदुम विभागाच्या अखत्यारीतील राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठाच्या अधिनस्त 
कार्यालयांतील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे सुनिश्चित करण्याबाबतचे आदेशा संदर्भाकीत 
शासन निर्णय दि.१८.०५.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात आले आहेत.तसेच तज्ञ समिती समोर 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १५२०/प्र.क्र.११३/६ओ 


सादर करण्यात आलेल्या ११ पदाविषयीचा शासन निर्णय संदर्भाकित झासन निर्णय 
दि.१८.०६.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात आला आहे.तद्‌नंतरच्या कालावधीत महाराष्ट्र कृषि 
शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे यांच्यकडून प्राप्त नवीन प्रस्तावाच्या अनुषंगाने तसेच संदर्भाकित 
शासन निर्णय दि.१८.०६.२०२१ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करून त्यातील ६ पदांची पदसुनिश्चित 
करून उर्वरित ५ पदे दिव्यांगासाठी पदसुनिश्चितीमधून वगळण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय:- 
कृषि व पदुम विभागाच्या अखत्यारितील राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठाच्या अधिनस्त 


कार्यालयांतील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील एकूण २१ पदे सोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे दिव्यांगासाठी पदसुनिश्चिती करणे व ५ पदे विवरणपत्र -ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
दिव्यांगासाठी पदसुनिश्चिती मधून वगळण्यात येत आहेत. 

२. या शासन निर्णयाद्वारे संदर्भ क्र६ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून 
त्यातील पदांचा समावेश या शासन निर्णयात विवरणपत्र- अ व विवरणपत्र -ब मध्ये करण्यात येत 
आहे. 

३.  संदर्भाकित क्र.५ च्या दिनांक १८ मे, २०२१ च्या शासन निर्णयातील विवरणपत्र- अ मधील 
गट-ब चे (अनुक्रमांक १५) चे पद वगळण्यात येत आहे. 

४. संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयातील अनुक्रमांक ४४ ते ५० ही पदे गट-ड ची पदे म्हणून 
समजण्यात यावीत. 

५. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांची दि. ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०९२३११२२२४९५०१ असा आहे. हा 
arn निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 
Umesh Narayan 


Chandiwade 


(उमेश चांदिवडे) 
सहपत्र:- विवरणपत्र-अ व ब अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १५२०/प्र.क्र.११३/६ओ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय, मुंबई, 


४. मा. राज्यमंत्री (कृषि),यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 


. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मंबई 

. मा. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. प्रधान सचिव (पदुम) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. 


मा. सचिव, (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०.महासंचालक,महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे 
११.आयुक्त, दिव्यांग कल्याण , आयुक्तालय, पुणे, 

१२. सह/उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३.कुलसचिव,महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी, 
१४.कुलसचिव,डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली, 
१५.कुलसचिव,डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला, 
१६.कुलसचिव,वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी, 
१७.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र.संकीर्ण१५२०/प्र.क्र.११३/६-अ,दिनांक :- २२ सप्टेंबर, २०२१ चे विवरणपत्र. 


विवरणपत्र-अ 


कृषि विभागातील दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करावयाची पदे 


अ.क्र | पदनाम शारिरीक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदाची शेरा 
जबाबदारी व कर्तव्ये 
गट-अ 
| सहायक S,ST,W,BN,MF, । a)LV विभागीय बांधकामावर 
अभियंता RW,SE,H,C b)D,HH देखरेख व नियंत्रण 
(स्थापत्य) c)OA,BA,OL,BL,Dw, | ठेवणे 
AAV 
d)SLD,MI 
e)MD involving (a) to 
(d) above 
२ महाविदयालयीन | S,ST,W,BN,SE, | a)LV ग्रंथालयाचे 
ग्रंथपाल C,MF b)D,HH व्यवस्थापन,नियंत्रण 
c)OA,BA,OL,B इ.कर्तव्ये पार पाडणे. 
L,OAL,CP,LC, 
Dw, AAV 
d)ASD(M),SLD,MI 
e)MD involving (a) to 
(d) above 
3 विद्यापीठ S,ST,W,BN, a) LV बांधकाम शाखेचा भारत सरकारच्या दि.०४.०१.२०२१ 
अभियंता MF,RW,SE,H, 00१ प्रमुख प्रशासकीय  । रोजीच्या अधिसूचनेप्रमाणे. 
० तती अधिकारी म्हणून  । (अधिसूचनेतील क्र.२९३/१२७९) 
। काम करणे. 


d) SLD, MI 
e) MD involving (a) 
to (djabove 


8 | विद्यार्थी कल्याण | S,ST,BN,MF, a) 8, LV विद्यार्थ्यांचा तज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार. 
अधिकारी RW,SE,H,C b) HH शारिरीक 

०) OA,BA, OL,BL, शिक्षण कार्यक्रम 
CP,LC, Dw, सांस्कृतिक 
AAV,MDy कार्यक्रम , 
9) SLD,MI एनसीसी,एनएसएस 
8) MD involving (a) या कार्यक्रमांवर 
to (d) abov नियंत्रण ठेवणे 

4 सहायक अभियंता | S.ST,W,BN, a) LV विद्यापीठ बांधकामाचे | भारत सरकारच्या 

MF,RW,SE,H,C | b)D, HH नियोजन व देखरेख | दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या 

c) OA, BA, OL, BL, | ठेवणे. अधिसूचनेप्रमाणे. 
Dw, AAV (अधिसूचनेतील क्र.२२४/१२७९) 
d) SLD, MI 
e) MD involving (a) to 
(d)above 
गट-ब 

६ ।लघुलेखक उच्च | S,ST.W,MF,SE, | a)B,LV ळलघुलेखकाची कामे 

श्रेणी H b)OA,OL,BL,CP,LC, | करणे feacart घेणे 

Dw, AAV,MDy त्यांचे डिकोडिंग 
c)ASD(M),SLD,MI करून टायपिंग करणे 


d)MD involving (a) to(c) 
above 


७ | पश्लुवेदयकोय | BN,L,PP,SE,H | a)D,HH कृत्रिम रेतन कार्यक्रम 
अधिकारी b)OA,OL,LC,Dw, AAV | राबविण्यासाठी 
c)ASD(M),SLD,MI संशोधन अधिका-यास 
d)MD involving (a) to(c)} मदत करणे. 
above 
गट-क 
८ लिपीक S,ST,W,MF,RW, | a)B,LV मराठी व इंग्रजी 
SE,H b)D,HH टंकलेखनाची कामे 
c)OA,BA,OL,BL,OAL, | करणे व पत्रव्यवहार 
CP,LC,Dw,AAV,MDy | सांभाळणे 
d)ASD(M),SLD,MI 
e)MD involving (a) to(d) 
above 
९ अनुरेखक S,ST,W,BN,PP, । a)B,LV डिझाईन ट्रेसींगची 
MF,RW,SE,H,C | b)D,HH कामे करणे 
c)OA,OL,BL,Dw, AAV 
d)ASD(M),ID,SLD,MI 
e)MD involving (a) to(d) 
above 
| Fret S,ST,W,BN,RW, | a)B,LV मिस्रीविषयक 
SE,H,C b)D,HH दुरूस्तीची कामे करणे 


c)OL,CP,LC,Dw,AAV 

d)ASD(M,MOD),ID,SL 
D,MI 

e)MD involving (a) to(d) 
above 


| १ क्षेत्र सहायक S,ST,W,BN,RW, | a)B,LV विदयापीठ प्रक्षेत्रातील 
/प्रक्षेत्रक SE,H,C,MF b)D,HH शोती विषयक कामे 
c)OA,BA,OL,OAL,CP, | करणे 
LC,Dw,AAV 
d)ASD(M),ID,SLD,MI 
e)MD involving (a) to(d) 
above 
१२ | लघुलेखक S,ST,W,L,MF,R | a)B,LV लघुलेखकाची कामे 
W,SE,H,C b)D,HH करणे,डिक्टेशन घेणे 
c)OA,OL,BL,OAL,CP, | त्यांचे डिकोडींग 
LC,,Dw,AAV करून टायपिंग करणे 
d)ASD(M),SLD,MI 
e)MD involving (a) to(d) 
above 
१३ | प्रशिक्षित S,ST,W, L, a) B,LV पूर्व प्राथमिक भारत सरकारच्या 
मॉन्टेसरी शिक्षक | ,३//,5,५,७ ७) HH विद्यार्थ्यांना शिकवणे. | दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या 
c) OA,OL,,BL,OAL, अधिसूचनेप्रमाणे. 
CP,LC,Dw,AAV (अधिसूचनेतील क्र.१५२१/२३९५) 
d)SLD,MI 
e) MD involving (a) to 
(d)above 
१४ | कनिष्ठ S,ST,W,MF a) LV कृत्रिम रेतन भारत सरकारच्या 
पशुवैद्यकीय JRW,SE.H, b) D, HH कार्यक्रम दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या 
अधिकारी c) OL, Dw, AAV राबविण्यासाठी अधिसूचनेप्रमाणे. 
d) ASD (M),ID,SLD, । संशोधन अधिका-यास | (अधिसूचनेतील क्र.१५७/१८८५) 
MI मदत करणे. 


e) MD involving (a) to 
(d) above 


१५  । सुरक्षा पर्यवेक्षक | S,ST,W,JU a) 0, HH विद्यापीठ प्रक्षेत्रावर | HRA सरकारची 
RW,SE,H b)OA,OL,CP,LC, | देखरेख दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या 
Dw, AAV व नियंत्रण ठेवणे. अधिसूचनेप्रमाणे. 
0 SLD (अधिसूचनेतील क्र.४७७/१८०७) 
d) MD involving 
(a) to (c) above 
गट-ड 
१६ । स्वच्छक S,ST,W,BN,L,KC | a)B,LV विदयापीठ कार्यालय/ 
॥>२,॥॥,56,- b)D,HH प्रक्षेत्राची साफसफाई 
c)OL,CP,LC,Dw,AAV | करणे. 
d)ASD(M,MoD),|D,SLD 
MI 
e)MD involving (a) to(d) 
above 
१७ | सुरक्षारक्षक S,ST,W,BN,L,KC | a)B,LV विदयापीठातील 
,PP,MF,SE,H,C ।७७,- इमारत/ प्रक्षेत्रांचे 
c)OA,OL,OAL,CP,LC, | रक्षण करणे. 
Dw,AAV 
d)ASD(M),ID,SLD,MI 
e)MD involving (a) to(d) 
above 
१८ । पहारेकरी S,ST,W,BN,L,KC | a)B,LV विदयापीठातील 
॥>?,॥,5,-,७ | b)D,HH इमारत/ प्रक्षेत्रांचे 
c)OA,OL,OAL,CP,LC, | रक्षण करणे. 


Dw,AAV 
d)ASD(M),ID,SLD,MI 
e)MD involving (a) to(d) 
above 


१९ । दोग्धा S,ST,W,BN,L,MF | a)B,LV विदयापीठ प्रक्षेत्रातील 
,SE,C b)D,HH शेतीची मजूर विषयक 
c)OA,OL,BL,OAL,CP, | कामे करणे. 
LC,Dw,AAV 
d)ASD(M,MoD),|D,SLD 
MI 
e)MD involving (a) to(d) 
above 
२० | गुराखी S,ST,W,BN,L, a)B,LV विदयापीठ प्रक्षेत्रातील 
MF,SE,C b)D,HH शेतीची मजूर विषयक 
c)OA,OL,BL,OAL,CP, | कामे करणे,पश्ुधन 
LC,Dw,AAV सांभाळणे. 
d)ASD(M,MoD),|D,SLD 
MI 
e)MD involving (a) to(d) 
above 
२१ | रूखी/वाल्मिकी | S\ST,W,BN,L,KC | a)B,LV विदयापीठ 
,PP,MF,SE,H b)D,HH कार्यालय/प्रक्षेत्राचे 


c)OL,CP,LC,Dw,AAV 
d)ASD(M,MoD),ID,SLD 
MI 

e)MD involving (a) to(d) 


above 


साफसफाई करणे. 


शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र.संकीर्ण१५२०/प्र.क्र.११३/६- अ दिनांक:- २२ सप्टेंबर, २०२१ चे विवरणपत्र. 


विवरणपत्र-ब 


कृषि विभागातील दिव्यांग पदसुनिश्चितून वगळावयाची पदे. 


पदनाम 


शारिरीक पात्रता 


दिव्यांग प्रवर्ग 


सदर पदाची 
जबाबदारी 
आणि कर्तव्ये 


शेरा 


गट-क 


इंजिनचाळक 


ट्रॅक्टर /बुलडोझर व तत्सम 
जड वाहने चालविणे. 


तज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार वगळणे. 


यंत्रचालक बोट 


सागरी तेल यंत्राचे संधारण व 
दुरूस्ती. 


तज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार वगळणे. 


तांडेल 


मासेमारी,नौकानयन आणि 
खलाशी काम,क्राफ्ट आणि 
गिअर यांचा प्रत्यक्ष वापर 
करणे. 


तज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार वगळणे. 


बोटमन/डेकहॅन्ड 


नौकानयन आणि खलाशी 
काम 


तज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार वगळणे. 


वायुसयंत्र चाळक 


वायुसयंत्र देखभाल 


तज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार वगळणे. 


Category Abbreviatiions: 


Sr. No. | Abbreviation | Long Form Sr. No. | Abbreviation | Long Form 
it ‘BOs Blind 12 AAV Acid Attack Victim 
2 LV Low Vision 13 ASD Autism Spectrum Disorder 
(M) (M-Mild) 
(MoD) (MoD-Moderate) 
3 [Ds Deaf 14 ID Intellectual Disability 
4 HH Hearing Handicapped 15 SLD Special Learning Disability 
5 OL One Leg 16 MI Mental 1111655 
| 6 | OAL One Arm and One Leg 17 MD Multiple Disabilities. 
7 CP Cerebral Palsy 18 BL Both Leges 
i 8__| LC Leprosy Cured 19 Dw Dwarfism 
| 9 | BLOA Both Legs and One Arm__| 20 OA One Arm 
10 BLA Both Legs Arm 21 BA Both Arms 
11 MDy Muscular Dystrophy 
_Functional Requirement Abbreviations: : 
Sr. No. | Abbreviation | Long Form Sr. No. | Abbreviation | Long Form 
1 5 Sitting | 9 MEF Manipulation by Fingers 
2 ST Standing 10 SE Seeing 
3 W Walking 11 H Hearing 
4 BN Bending 12 C Communication 
5 L Lifting 13 RW Reading & Writing 
[- 6__| KC Kneeling & Crouching 14 CRL Crawling 
d | PP | Pulling & Pushing 15 CL Climbing 
| 8 | J Jumping 


